हिंगणघाट पोलीस स्टेशन, जि. वर्धा गु.र.क्र.५०/ 
२०२० प्रकरणी या गुन्हयातून उद्भवणा-या न्यायालयीन 
प्रकरणामध्ये मा. विशोष न्यायालय/ सत्र न्यायालय, 
वर्धा ae fears सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती 
अँड. श्री. उज्ज्वल निकम यांना व्यावसायिक फी प्रदान 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- एसपीपी-०२२०/प्र.क्र.३२/पोल-१०, 
गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादम कामा मार्ग, 
मुंबई- Yoo ०३२. 
दिनांक :- १९ ऑक्टोबर, २०२० 


संदर्भ - शासन अधिसूचना, विधि व न्याय विभाग क्र.एसपीपी-२०२०/यू.ओ.आर.०७/डी-१४, 
दिनांक १५.०२.२०२० 


प्रस्तावना:- 

हिंगणघाट पोलीस स्टेशन, जि. वर्धा गु.र.क्र.१०/ २०२० प्रकरणी या गुन्हयातून उद्धवणा- 
या न्यायालयीन प्रकरणामध्ये मा.विशेष न्यायालय/सत्र न्यायालय,वर्धा या न्यायालयातील 
न्यायाळयीन कामकाज झासनाच्या वतीने पाहण्यासाठी fears सरकारी अभियोक्ता म्हणून 
नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अँड. श्री. उज्ज्वल निकम यांना व्यावसायिक फी अदा करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

हिंगणघाट पोलीस स्टेशन, जि. वर्धा गु.र.क्र.५४०/ २०२० प्रकरणी या गुन्हयातून उद्धवणा- 
या न्यायालयीन प्रकरणामध्ये मा.विशेोष न्यायालय/सत्र न्यायालय,वर्धा या न्यायालयातील 
न्यायालयीन कामकाज शासनाच्या वतीने पाहण्यासाठी विशोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून 
नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अँड. श्री. उज्ज्वल निकम यांना, सदरहू हिंगणघाट पो.स्टे., जि. वर्धा 
येथे दाखल गु.र.क्र ५०/२०२० मधून उद्भवलेले न्याय प्रकरण निकाली निघेपर्यंत, प्रतिदिन 
परिणामकारक सुनावणीकरीता खालीलप्रमाणे व्यावसायिक फी अदा करण्यास या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


१) प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी - रू. ५०,०००/- (रुपये पन्नास हजार फक्त) 


२) विचारविनिमय फी (प्रतितास) - रू. १५०००/- (रुपये पंधरा हजार फक्त) 
(कमाल मर्यादा प्रतिदिन रू. ५०,०००/-) 
3) हॉटेल लॉमिंग बोर्डिंग (प्रतिदिन) - रु. ५,०००/- (रुपये पाच हजार फक्त) 


४) प्रवास खर्च - विमान प्रवासासह प्रत्यक्ष प्रवास खर्च (At Actual) 


तसेच सदर व्यावसायिक फी व्यतिरिक्त अन्य कोणतेही लाभ अँड. श्री. उज्ज्वल निकम 
यांना अनुज्ञेय होणार नाहीत. तसेच त्यांना कोणत्याही अपरिणामकारक सुनावणीकरीता 
व्यावसायिक फीचे प्रदान करण्यात येणार नाही. 


झासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-०२२०/प्र.क्र.३२/पोल-१० 


२. अँड. श्री. उज्ज्वल निकम यांना अनुज्ञेय असलेल्या व्यावसायिक फीचे प्रदान सदरचे न्याय 
प्रकरण निकाली निघाल्यावर करण्यात यावे. न्यायालयीन कामकाजाचे परिणामकारक 
सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय तपास अधिकारी/पोलीस उप अधीक्षक दर्जाहून 
कमी नाही, अज्ञा अधिकाऱ्याकडून तसेच संबंधित मा. न्यायालयाच्या प्रबंधकांकडून प्रमाणित 
करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त प्रदान अँड. श्री. उज्ज्वल निकम यांना 


होणार नाही, याची दक्षता संबंधित पोळिस उप अधीक्षक यांनी घ्यावी. 


३. 


यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्रमांक “ मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - 


००) १०९, जिल्हा पोलीस (००) (09) जिल्हा पोलीस दल - (२०५५ ०१६८) - २८ व्यावसायिक 


सेवा 


” या लेखाशिर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी 


विवरणपत्रानुसार भागविण्यात येईल. 


8. 


हा झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्रमांक१३८११०३/व्यय-७, 


दिनांक १२.०३.२०२० अन्वये प्राप्त शासन मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दघ. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२०१०१९१७५३०१४८२९ असा 


आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Kishor Shyamrao ५०५, 


3e8f9d6 1db36e6ca846c9 
serial INumber=94524ab889e2fa9e6bfe5e1e58426881bc36 
hy: 


B h a | e fa 0 b968ffd0f45ce2d4bd3ff527ded2, Ki 


al 


Date: 2020.10.19 17:55:07 +05'30' 


(किशोर भालेराव) 
उप सचिव (विधि), गृह विभाग 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

२. विशेष पोलिस महानिरीक्षक, नागपूर परिक्षेत्र, नागपूर. 

३. पोलीस अधीक्षक, वर्धा. 

४. पोलीस उप अधीक्षक, हिंगणघाट पोलीस स्टेशन, हिंगणघाट, वर्धा. 

५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), नागपूर-२,महाराष्ट्र राज्य. 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, वर्धा. 

७. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, वर्धा. 

८. अँड. श्री. उज्ज्वल निकम, बॅरीस्टर निकम चौक,४८, रामदास कॉलनी, जळगाव-४२५ ००१. 
९. कार्यासन अधिकारी, कार्यासन-१४,पोलीस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य यांचे कार्यालय, मुंबई. 
१०. कार्यासन अधिकारी,विधि व न्याय विभाग (का-१४) मंत्रालय, मुंबई. 

११. कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग/व्यय-७, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. निवडनस्ती- पोल-१०. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


